अधिक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता, पालघर पाटबंधारे विभाग, मनोर, जि. 
पालघर व त्यांच्या अधिनस्त बांधकाम कार्यप्रकारातील 
उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदांना दिनांक ०१/१०/२०१८ ते दिनांक २८/०२/२०१९ या 
कालावधीकरीता मुदतवाढ.. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :मुदत-०३१८/प्र.क्र. २००/२०१८/मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २५ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा:- १) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग,क्र. मुदत ०३१८/प्र.क्र. २००/२०१८/मोप्र-१, 
दि. ०५/०४/२०१८. 
२) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण Wear, मुंबई यांचे पत्र क्र. मुअ/जसंविकोप्र/ 
आ.७(६)/४०८९, दि. ०९.१०.२०१८ चे पत्र. 


शासन निर्णय 
अधिक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, पालघर 


पाटबंधारे विभाग, मनोर, जि. पालघर व त्यांच्या अधिनस्त बांधकाम कार्यप्रकारातील पाटबंधारे 


बांधकाम उपविभाग मनोर या उपविभागीय कार्यालयातील सोबतच्या विवरणपत्रात (विवरणपत्र-आ) 


नमूद केलेल्या नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण १८ पदांना दिनांक ०१/१०/२०१८ ते दिनांक 


२८/०२/२०१९ या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च “२७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे (योजेनेतर), 


co सर्वसाधारण, ००१ संचालन व प्रशासन, (४) व्यवस्थापन आस्थापना (एक) आस्थापना मा.क्र. 


आय-३ (२७०१४१९९)" या लेखाशिर्षाखाळील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर आदेश वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 


०७/०९/२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागाना प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 


आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३१८/प्र.क्र. २००/२०१८/मोप्र-१ 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१८१०२५१५२६२०६४२७ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


V os >) h k Digitally signed by Vijendra Prabhakar 
Palwankar 
|| 8 n d ra rab 1 a a r DN: CN = Vijendra Prabhakar Palwankar, C = 
IN, S = Maharashtra, O = Government Of 
P a | WwW a n ka r Maharashtra, OU = Water Resources 
Department 
Date: 2018.10.25 15:31:32 +05'30' 


(वि. प्र. पालवणकर) 
सहपत्र :-विवरण पत्र- अ कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत सहपत्रासह माहिती तथा आवश्यक कार्यवाहीस्तव अग्रेषित- 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
२. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
३. कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे. 
४. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई. 
५. अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे 
६. कार्यकारी अभियंता, पाळघर पाटबंधारे विभाग, मनोर, जि. पालघर 
७. वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई. 
८. अर्थ-१ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. आ.(प्रशिक्षण) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.कार्यासन मोप्र-१, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३१८/प्र.क्र. २००/२०१८/मोप्र-१ 


विवरणपत्र-अ 
शासन निर्णय,जलसंपदा विभाग,क्र. मुदत ०३१८/प्र.क्र. २००/२०१८/मोप्र-१,दिनांक : २५/१०/२०१८ चे सहपत्र 
कार्यकारी अभियंता, पालघर पाटबंधारे विभाग, मनोर, जि. पालघर या विभागास नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दिनांक ०१/१०/२०१८ ते दिनांक २८/०२/२०१९ कालावधीकरीता मुदतवाढ 
(पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग मनोर) 


अ.क्र. संवर्ग पालघर पाटबंधारे विभाग, 
मनोर, 

| 9 | उप अभियंता / अधिकारी १ 

२ । कनिष्ठ अभियंता 8 

3 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 

४ | वरिष्ठ लिपिक १ 

५ | कनिष्ठ लिपिक/ लिपिक-टंकलेखक २--१--३ 

६ | आरेखक श्रेणी - ३ १ 

७ | वाहन चालक a ae 

८ | शिपाई/चौकीदार 24+9=3 
एकूण १८ 


aie: Digitally signed by Vijendra Prabhakar Palwankar 
Vijendra Prabhakar 0५७ णाल 0-५ 
Maharashtra, OU = Water Resources Department 


P a | wan ka i Date: 2018.10.25 15:31:46 +05'30" 


(वि. प्र पालवणकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


